प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन २०१७ 
साठी उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्‍यातील 
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्‍कम वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रपिवियो-२०१८ /प्र.क्र.११२/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 


तारीख: १४ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा - शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.११२/११-अे, दि. ७.८.२०१९ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन २०१७ साठी उस्मानाबाद व लोहारा 
तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्‍कम वितरीत करण्यासंदर्भात दि. ७ ऑगस्ट, २०१९ 
रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. तथापि, सदर शासन निर्णयामधील शिर्षकामध्ये 
अंशत: सुधारणा आवश्‍यक असून त्या सुधारणा खालीलप्रमाणे वाचण्यात याव्यात. 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन २०१८ साठी उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्‍यातील 
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्‍कम वितरीत करणेबाबत. 
ऐवजी 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन २०१७ साठी उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्‍यातील 
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्‍कम वितरीत करणेबाबत. 

2. सदर शासन शुध्दीपत्रक क निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०८१४१७३१४९४५०१ 

असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

Neeta Eknath (का 


2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c7 2b33364cfb066d53682c5 


कॅ 3a425e54d187a7c1 
INumber=f325d659f47933958aa2d98f394db95f94be5 754877 
h | Nn e 6492ba36e77ea1c4aa53b, ‘Neeta Eki 


Date: 2019.08.14 17:37:16 +05'30' 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


Cc AW AD -5 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रपिवियो-२०१८ /प्र.क्र.११२/११ अ, 


५. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद 

११.जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद 

१२.महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१३.वित्त विभाग (व्यय-१/अर्थ.१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१४.उप सचिव (99-31/2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१५.कक्ष अधिकारी (2- ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१६.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

१७.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


